राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार 

नाट्य (मराठी) क्षेत्रात विशोष लक्षणीय कार्य 
करणाऱ्या कलावंतास नटसम्राट डॉ. श्रीराम लागू 
यांच्या नांवे राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार प्रदान 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. औचिमु ६३२० (१२)/प्र. क्र. १/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा :- १) शासन निर्णय, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य क्रीडा व पर्यटन विभाग, क्र. 
एडब्ल्यूडी १०९१/प्र.क्र.१२०/सां.का.१, दि. २३ जुले, १९९२ 
२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशोष सहाय्य 
विभाग, क्र. मरापु २००२/ प्र.क्र.९९/सां.का.१, दि. ३१ ऑक्टोबर, २००२ 
३) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. सांकासं /४२४, 
दिनांक ७ फेब्रुवारी, २०२० 
प्रस्तावना :- 
उपर्निदिष्ट क्र. १ व २ येथील शासन निर्णयांन्वये एकूण १२ विविध सांस्कृतिक क्षेत्रात विशेष 
लक्षणीय कार्य करणाऱ्या मान्यवरांना राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार देऊन दरवर्षी सन्मानित करण्यात येते. 
या पुरस्कारांत नाट्य (मराठी) या क्षेत्राचा समावेश असून सदर पुरस्कार नटसम्राट डॉ. श्रीराम लागू यांच्या 
नावाने देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

राज्य सांस्कृतिक पुरस्काराने एकूण १२ विविध सांस्कृतिक क्षेत्रातील मान्यवरांना सन्मानित 
करण्यात येते. यापैकी नाट्य (मराठी) या कलाक्षेत्रातील पुरस्कार या वर्षापासून "नटसम्राट डॉ. श्रीराम 
लागू" या नांवाने देण्यात येईल. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२००२२५१७२६४०८८२३ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Vilas Ramrao 
Thorat 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

३. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

४. मा. राज्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

५. प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः औचिमु ६३२० (१२)/प्र. क्र. १/सां.का.४ 


६. उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२ 

७. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवाळय इमारत, एम.जी. रोड, 
मुंबई ४०० ०३२ 

८. संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

१२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, नागपूर 

१३. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - २ महाराष्ट्र, मुंबई 

१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१५. निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


